महिला व बाल विकास अधिकारी,(जि.प) जिल्हा परिषद / जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी / सहा.आयुक्त / बाल विकास प्रकल्प 
अधिकारी (नागरी) व तत्सम पदे गट-अ, या संवर्गातील अधिका-यांच्या 
प्रशासकीय बदल्या सन २०१९ 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 


शासन आदेडा क्रमांक : मबाआ- २०१९/प्र.क्र.१८/कार्या-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक : ३१ मे, २०१९ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतूदी नुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या MAA मान्यतेने 
बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (9), ¥(2) व ४(३) मधील 
तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पुर्व मान्यतेने या विभागातील खालील अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशास 


कीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अ. । अधिका-याचे नाव सध्या कार्यरत कार्यालय बदलीने पदस्थापनेचे कार्यालय 
क्र 

ea 2 3 1४ 

aa श्रीम. हर्षा देशमुख बाल विकास प्रकल्प अधिकारी । जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, नांदेड. 
(ना), औरंगाबाद-३ 

२ श्री. सी.डी.पगारे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
(ना), मालेगांव 

३ | श्रीम. सुहिता ओव्हाळ | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), पुणे १ 
(ना), दापोडी - बोपोडी 

४ श्री.एम. डी. जिल्हा महिळा व बाल विकास | जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, ठाणे 

गायकवाड अधिकारी, रायगड 

५ | aed काटकर जिल्हा महिला व बाल विकास । जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, 
अधिकारी, जळगांव रत्नागिरी 

६ । श्रीम. व्ही. बी. खरात | जिल्हा महिला व बाल विकास | सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
अधिकारी, अहमदनगर 

७ | श्री.पी. एस. येडोले जिल्हा महिला व बाल विकास | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), औरंगाबाद - 
अधिकारी, बुलढाणा १ 

८ | श्री. अतुल भडांगे जिल्हा महिला व बाल विकास | जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
अधिकारी, गडचिरोली कोल्हापूर 

९ | श्री.एस. एम. खंडागळे | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
(ना), ठाणे-२ यवतमाळ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०१९/प्र.क्र.१८/कार्या-७ 


अधिकारी, नागपूर 


अ. | अधिका-याचे नाव सध्या कार्यरत कार्यालय बदलीने पदस्थापनेचे कार्यालय 
क्र 
a 2 3 aS 

| श्री.ए.आर. लामतुरे | महिला व बाल विकास सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
अधिकारी (जि.प) जिल्हा 
परिषद गडचिरोली 

fa १ | att. Oh. बी. चेके are विकास प्रकल्प अधिकारी | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), अकोला-२ 
(ना), बुलढाणा 

१२ | श्री. एम.ए. कौसडीकर | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
(ना), हिंगोली 

१३ श्री. एस.जी. पाटील = | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना) अहमदनगर- 
(ना), अंधेरी - २ २ 

१४ | श्री. जे.ए.मोरे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
(ना), बीड सिंधुदुर्ग 

१५ | ait. डी. डी. इंगळे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, चंद्रपूर 
(ना), वाशिम 

१६ | श्री. ए. पी. कदम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
(ना), सातारा 

१७ | श्री. एम. आर. आरगे | महिला व बाल विकास सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
अधिकारी (जि.प) जिल्हा 
परिषद रत्नागिरी. 

१८ | श्री. एस. ई. जोल्हे महिला व बाल विकास सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
अधिकारी (जि.प) जिल्हा 
परिषद चंद्रपूर. 

१९ | श्री. एस. जी. पुंगळे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), औरगांबाद - 
(ना), अहमदनगर-१ ३ 

२० | श्री. आर.एस. टेटे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (ना) बल्लारपूर 
(ना) नागपूर-१ 

२१ श्रीम. बेबी सोनोने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), बुलढाणा 
(ना), अकोला-१ 

२२ श्री. एस. आर. जाधव | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (ना) नागपूर-३ 
(ना), पिपंरी-२ 

२३ | श्री.विजयसिग परदेशी | जिल्हा महिला व बाल विकास | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (ना) जळगाव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०१९/प्र.क्र.१८/कार्या-७ 


(ना), गोरेगाव पूर्व 


अ. । अधिका-याचे नाव सध्या कार्यरत कार्यालय बदलीने पदस्थापनेचे कार्यालय 

क्र 

La 2 3 1४ 

२४ | श्रीम. स्मिता होलार बाल विकास प्रकल्प अधिकारी । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (ना) मालवणी 


२५ | श्रीम. सुवर्णा जाधव 


बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ना), घोरपडी- कोंढवा 


जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
जळगाव 


अधिकारी, रत्नागिरी 


२६ | श्रीम. उज्वला जाधव । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), घोरपडी 
(ना), पुणे-१ कोंढवा,पुणे 

२७ | श्रीम.वीणा भालेराव बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), 
(ना), प्रभादेवी शिवाजीनगर पुणे 

२८ | श्री.आर. डी. कुलकर्णी | जिल्हा महिला व बाल विकास | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (न), चंद्रपूर 
अधिकारी, बीड 

२९ | श्री. आनंद खंडागळे । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), तुर्भ-पनवेल 
(ना) , भांडूप पूर्व 

30 | श्री. आर. आर. कांगणे | जिल्हा महिला व बाल विकास | जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, 


परभणी 


३१ | श्री. रविद्र सिसोदे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, | सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
(ना),भुसावळ 

३२ श्रीम. सरस्वती बागुळ | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी, (ना) ठाणे-२ 
(ना),जळगांव 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येते की, वरीलप्रमाणे पदस्थापना 
देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. 
३. वरीलप्रमाणे करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, 


सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 

५. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनाने देण्यात आलेल्या पदावर रुजू 
करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करुन घेणाऱ्या 
कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय 
मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा 
आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांतील 
निदेशांचे पालन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०१९/प्र.क्र.१८/कार्या-७ 


६. सदरहू बदल्या हया प्रशासकीय बदल्या असल्याने उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असतील. 
७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५३११५५८३६६२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
+ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And Child 
La ५ | n g Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a24 
94e1a64477bf79d694, 


Ramchandra Gujar ७५ en sez.ezs 
Date: 2019.06.01 14:20:35 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 
मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.सचिव (म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई 


. सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

९. 


सर्व संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 


१०. निवडनस्ती ,कार्यासन ७ महिला व बाल विकास विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


